नोंदणी व मुद्रांक विभागातील १३६० 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप-२०२२/१९४/प्र.क्र ६१/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : १) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र. आस्थापना-२००४/४०१३/प्र.क्र.६८७/ म-१, दि.३०.१२.२००५ 
२) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्र.आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.५४(अ)/म-१, दि.२७.९.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०२२/१९४/प्र.क्र.५९/म-१,दि.३०.३.२०२२ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.८.२०२२. 
५) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, यांचे क्र. जा.क्र.९/आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/ २०२२/२६२४/२०२२, 
दिनांक ५.९.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 

नोंदणी व मुद्रांक विभागातील १३६० अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये नोंदणी महानिरीक्षक 
व मुद्रांक विभाग,पुणे या कार्यालयाचा आकृतीबंद मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय 
दिनांक ३०.३.२०२२ अन्वये नोंदणी व मुद्रांक विभागातील एकूण १३६० अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०२२ ते दिनांक 
३१.८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दिनांक ३१.८.२०२२ रोजी संपुष्ठात आली आहे. 
आता,नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक ५.९.२०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वये मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. सदर प्रस्तावास मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्रान्वये मागणी 
केल्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. सदर मंजूरी ही १३६० अस्थायी पदे व सदर पदांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानकानुसारच कामे होतील, या 
अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावीत. 
३. वरील कार्यालयाच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च मागणी क्र. मुख्य लेखाशिर्ष :-0-०२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव प्रधान लेखाशिर्ष 

1. | नोदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र 20300908 
राज्य,पुणे 
नोंदणी उपमहानिरीक्षक व सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ २०३००१०९ व २०३००१६३ 
प्रधान मुद्रांक कार्यालय,मुंबई २०३०००६५ व २०३०००२९ 
व्यवस्थापक छायाचित्र,नोंदणी कार्यालय, पुणे २०३००१२७ 


या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२०२३ च्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ च्या 
शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१९४/प्र.क्र ६१/म-१ 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९१५१३१२३३३७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


सोबत : 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


वा Digitally signed by Shridhar Baburao Dube 

DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘REVENUE AND 
S h rl d h a r FOREST DEPARTMENT, postalCod 100032, st=Mahi ht 
2.5.4.20=bfe7996a5 1 d0fda36a9f4ef60d969b7ee904c5b75320a6a8a0bf6 
Oe2e9cbba06, 
idonym=EABFEBBD83697D3DF66A3DA707B7DCCA230CEEBA, 
serialNumber=34CDB4COA0CF400AD02CF1830E2F946F9CC0415A591E 
Uu U e 9A825D9E9B9AE62ED37F, cn=Shridhar Baburao Dub 
D 2022.09.15 15:00:24 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “अ 


नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
३. अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई, 


र्‌. 


. संचालक, नगररचना, पुणे. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

. सहसंचालक, नगररचना (मूल्यांकन)/पुणे, उप संचालक, नगर रचना (मुख्यालय),मुंबई, 
. सर्व नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा/मुंबई उपनगर जिल्हा, बांद्रा, 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१०. दुय्यम निबंधक व प्रशासकीय अधिकारी, मुंबई/बाद्रा, 

११. सहाय्यक संचालक, नगररचना (मूल्यांकन), पुणे, कोकण, मुंबई, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, 
१२. सर्व सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ (उच्चश्रेणी) 

१३. सर्व सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ (निम्नश्रेणी) 

१४. व्यवस्थापक, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, पुणे, 

१५. निवडनस्ती (म-१ (आस्थापना/म-१(धोरण)), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१९४/प्र.क्र ६१/म-१ 


(शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप-२०२२/१९४/प्र.क्र.६१/म-१, दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र पदनाम मंजूर प मंजूर पदांपैकी 
स्थायी पदे | अस्थायी पदे 
ieee . | नोंदणी महानिरीक्षक a a a ae po 
२ | अपर मुद्रांक नियंत्रक ae Pp oo i, _ हः. 4 
३ | मुद्रांक अधिक्षक a oa बिळे =| शिका 
४ | नोंदणी उपमहानिरीक्षक aes | ० दिक आ i a6. _ ० 
५ | सह संचालक, नगररचना शिक | Lee. | ॥ ae | 
६ | उपसंचालक, नगररचना | a aa | ee 
७ | सहाय्यक संचालक, नगररचना ६ 4 [ae | 
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१) ५४ ४२ १२ 
व्यवस्थापक, शा.छा. नों.का., पुणे. शिक - 23] FE 8 —— 
ro कोषागार अधिकारी Poa | a शिळ वा 
ears i उपसंचालक, लेखा व कोषगारे Le L - त. (| po 
१२ | विधी सल्लागार = a is] | - “02: | 
१३ ।सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/सह दुय्यम २६० ६० २०० 
निबंधक वर्ग-२/उप मुद्रांक अधिक्षक 
१४ । स्वीय सहाय्यक ३ La | Q 
१५ । लेखाधिकारी २ ae =a 
१६ | अपर कोषागार अधिकारी — a po [2 ae 
१७ | नगररचनाकार २७ २० ७ 
१८ | सांख्यिकी अधिकारी | == == | 10 1१ 
१९ | सहाय्यक लेखाधिकारी & 3 3 
२० | सहाय्यक व्यवस्थापक = १ 1 १__| i, — 0___| 
२१ | सहाय्यक नगररचनाकार ८१ ४८ ३३ 
२२ | दुय्यम निबंधक श्रेणी-१/मुद्रांक निरीक्षक ३९३ ६७ ३२६ 
२३ | उपलेखापाल = a ९ २ 
२४ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २० = az १९ 
२५ | रचना सहाय्यक ४३ ३४ ९ 
२६ | सॉफटवेअर एंनळायझर २ lL. Fe: J २ 
२७ | काम्प्युटर प्रोग्रामर २ po २ 
२८ । वरिष्ठ लिपिक / छायाचित्र निबंधक / ३९६ २०३ १९२ 
डाटाएन्ट्री ऑपरेटर/पर्यवेक्षक 
२९ | कनिष्ठ लिपिक/मुद्रांक विक्रेता ९२३ ६५४ २६९ 
३० । कनिष्ठ आरेखक ८ aa 9 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१९४/प्र.क्र ६१/म-१ 


३१ । वाहन चालक ५९ ४५ १४ 
32. «| देसर 93 4 é 
३३ | कार्यदेशक = ee = =a 
३४ | प्रमुख परिवर्धक/छायाचित्रकार ee 
३५ | वरिष्ठ तंत्रसहाय्यक |. घे. | 
३६ «| कनिष्ठ तंत्रसहाय्यक ४ ४ i= 2 | 
३७ | दप्तरबंद ३५ Eee २४ 
३८ नाईक २ २ po 
३९ । बाईंडर ३ २ [ae | 
४० | शिपाई ६८५ ४८० २०५ 
४१ | पहारेकरी शिका ८ ३ 
४२ | MHS ४ ३ शिळ गं 
४३ | हमाल २ दिक 4 ae || 
४४ ।माळी a वा ae ie | 
४५ | आवेष्टक ३ ३ |, =e 
एकूण :- ३०९२ १७३२ १३६० 


KeKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


